विधानसभा निवडणुक सन- २०१९ साठी 
अधिग्रहित केलेल्या एकूण १५६ खाजगी वाहनांच्या 
भाड्यापोटी देय असलेली रु.३८,३०,१५०/- 
इतकी रक्कम अदा करण्याच्या प्रस्तावास 
कार्योत्तर मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-१२२०/३७३/प्र.क्र.१२५/विशा-१ अ. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- १) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/३०/खाजगी 
वाहन/अधि. वि.स.नि. १९/८८/२०२०, दिनांक १२.११.२०२०. 
२) पोलीस अधिक्षक (गोंदिया), यांचे पत्र क्र. पोअगो/कक्ष-४/वि.सा.नि.१९/२०२०/ 
३०८३ दिनांक १९.०६.२०२० 
प्रस्तावना :- 
पोलीस अधिक्षक, गोंदिया यांनी विधानसभा निवडणूक २०१९ साठी विविध ट्रान्सपोर्ट कंपन्याकडून 
भाडेतत्वावर अधिग्रहित केलेल्या एकूण १५६ खाजगी वाहनांचे शासन नियमानुसार ठरवून दिलेल्या 
दराप्रमाणे भाडयापोटी रुपये ३८,३०,१५०/- (रुपये अडोतीस लाख तीस हजार Hal पन्नास फक्‍त) इतकी 
देय रक्‍कम अदा करण्याच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देण्याची व सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून सदर रक्‍कम खर्च करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पोलीस अधिक्षक, गोंदिया यांनी विधानसभा निवडणूक २०१९ साठी विविध ट्रान्सपोर्ट कंपन्याकडून 
भाडेतत्वावर अधिग्रहित केलेल्या एकूण १५६ खाजगी वाहनांचे शासन नियमानुसार ठरवून दिलेल्या 
दराप्रमाणे भाडयापोटी रुपये ३८,३०,१५०/- (रुपये अडोतीस लाख तीस हजार Hal पन्नास फक्‍त) इतकी 
देय रकक्‍्कमेस वित्तीय वर्षे सन २०२०-२१ च्या विहित लेखाशिर्षाखालील शिल्लक अनुदानातून अदा 
करण्याच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 
सदरचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५, पोलीस (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा 
पोलीस बल, दत्तमत (२०५५०१६८) ५०- इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२०२१ या वित्तीय 
वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग - १ मधील 
अनुक्रमांक ६, नियम-४०(१) अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०१२८११५६४२१५२९ असा असून डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Deepak a 
Tukaram Kharat : spent 
(दि. तु. खरात) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१२२०/३७३/प्र.क्र.१२५/विशा-१ अ 


२. जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 

३. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र/नागपूर. 
४. पोलीस अधिक्षक, गोंदिया. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा गोंदिया. 

६. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


